सातारा जिल्हा कारागृह येथील दवाखाना 
खोलीचे बांधकाम करणे व ॒बंद्यांचे बॅरेकची 
ड्रेनेज लाईन बदलून नवीन टाकणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.११/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ०६ मे, २०१४. 


वाचा : 

१) अपर पोलीस महासंचाळक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

क्र.बीएलडी/साजिका/ड्रेनेजपाईपळाईन/अंदाजपत्रक/६४३/२०१३-१४/कक्ष-६(३), दि.१६.०१.२०१४. 
प्रस्तावना : 

सातारा जिल्हा कारागृह येथे इमारतीमध्ये दवाखाना विभागासाठी एकच रुम असुन ती अपुरी 
पडत असल्याने कारागृहातील व्ही.सी. कोर्टच्या होजारी १० X १० च्या दोन खोल्या व २०% २० ची एक 
खोलीचे दवाखाना विभागासाठी बांधकाम करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्हा कारागृहातील 
बंद्यांचे Nod ड्रेनेज लाईन खूप जुनी झाल्याने व ती सारखी चोकअप होत असल्याने नवीन ड्रेनेज लाईन 
टाकण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत आर.सी.सी. बीम्स, कॉलम, स्लॅब, पडदी, छज्जा 
इत्यादीसाठी एम-२० दर्जाचे काँक्रीट करणे, ०.२३ मी जाडीचे विटांचे बांधकाम करणे, आर.सी.सी. 
कामामध्ये माईल्ड स्टील व टोर स्टील एफ.ई. ५०० चा वापर करणे, आतुन ६ मिमी, १२ मिमी चा गिलावा 
करणे, बाहेरुन सॅण्ड फेस गिलावा करणे, खिडक्यांना बाहेरुन ग्रिळ बसविणे व आतुन sega 
खिडक्या बसविणे, दरवाजे जी आई फ्रेम मध्ये व SPAS मध्ये शटर बसविणे, जमिनीस कोटा फरशी 
व व्हिट्रीफाईड टाईल्स बसविणे, स्वच्छतागृहामध्ये भिंतीस व तळास सिरॅमिक टाईल्स बसविणे तसेच 
ड्रेनेज लाईनसाठी आवश्‍यक त्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. सदर कामाचे कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांनी रुपये २१,०२,६९८ इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत 
केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.११/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय 

सातारा जिल्हा कारागृह येथील दवाखाना खोलीचे बांधकाम करणे व बंद्यांचे Rod ड्रेनेज 
लाईन बदलून नवीन टाकणे या कामाकरिता छाननीअंती एकूण रुपये २०,६७,६१७/- (रुपये विस लक्ष 
सदुसष्ट हजार सहाशे सतरा फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास या झासन निर्णयाद्वारे शासन प्रशासकीय 
मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च, विद्युतिकरण 
११ टक्‍के, सेंटेज चार्जेस ४ टक्के व विमा १ टक्के योग्य असुन अंदाजपत्रकातुन क्वॉलिटी कंट्रोल 
ARTA तरतूद वगळण्यात आली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (११) (09) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०५०२१७२०२८४५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | Nn d l a ON ONG Fad ndra Ishwar Giri, 


॥  C=IN, S = maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
| 5 h Wa [ G | [ | MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.05.08 11:36:52 


+05'30' 
(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 

अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे, 

अधीक्षक, सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.११/तुरुंग-२ 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, सातारा, 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
११. निवडनस्ती, तुरुंग-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


